सामान्य राज्य सेवा गट-ब या संवर्गातील अधीक्षक 
पदावरील पदोन्नतीच्या निवडसूचीतून श्री. भारत 
शिवदास ढवळे यांचे नाव वगळण्याबाबत- 


महाराष्ट्र शासन 
शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग 
शासन आदेशा क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 
मादाम कामा मार्ग, हुतात्मा राजगुरु चौक, 
मंत्रालय, मुंबई-४०० ०३२ 
दिनांक : २१ मे, २०२१ 


वाचा : १. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन आदेश क्रमांक : निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२, 
दिनांक २७ जानेवारी, २०२१ 
२. शालेय शिक्षण व क्रीडा विभाग, शासन निर्णय क्र : न्यायाप्र-२०१९/प्र.क्र.११०/१९/ प्रशा-५, 
दिनांक ४.०१.२०२० 


शासन आदेडा - 

संदर्भाधीन क्रमांक १ येथील शासन आदेझान्वये सन २०१९-२० या निवडसूचीतील मुख्य लिपिक 
संवर्गातील ३७ कर्मचाऱ्यांना अधीक्षक, सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या पदावर पदोन्नतीने 
पदस्थापना देण्याबाबतचे आदेशा निर्गमित करण्यात आले असून, या आदेशामध्ये अनुक्रमाक २ येथे श्री. 
भारत शिवदास ढवळे यांचा समावेश आहे. तथापि, संदर्भाधीन क्रमांक २ येथील शासन निर्णयान्वये श्री. 
भारत ढवळे यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग केल्या आहेत. 


२. श्री. भारत ढवळे यांच्या सेवा अधिसंख्य पदावर वर्ग करण्यात आल्या असल्याने त्यांचे नाव अधीक्षक, 
सामान्य राज्य सेवा, गट-ब (प्रशासन शाखा) या पदावरील तात्पुरत्या स्वरूपात देण्यात आलेल्या 
पदोन्नतीसाठी पात्र मुख्य लिपिक संवर्गातील सन २०१९-२० च्या निवडसूचीतून तसेच संदर्भ क्रमांक १ 
येथील दिनांक २७.०१.२०२१ रोजीच्या आदेशातून वगळण्यात येत आहे. 


३. सदर WA आदेशा महाराष्ट्र शासनाच्या www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर उपलब्ध 
करण्यात आला असून त्याचा संगणक संकेतांक क्रमांक २०२१०५२११५५६४३९४२१ असा आहे. हा शासन 
आदेडा डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकीत करुन काढण्यात येत आहेत. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने, 


DEEPAK VIJAY - 
SHELAR : 
(दीपक शोलार) 
अवर सचिव, महाराष्ट्र शासन 
प्रति, 
१. आयुक्त (शिक्षण), महाराष्ट्र राज्य, पुणे 
२. संबंधित मुख्य कार्यकारी अधिकारी, जिल्हा परिषद, 


शासन आदेश क्रमांकः निसूची-३६१९/प्र.क्र.२३४/प्रशा-२ 
३. सर्व संचालक 
४. सर्व विभागीय शिक्षण उपसंचालक, 
५. सर्व शिक्षणाधिकारी 
६. संबंधित जिल्हा कोषागार अधिकारी, 
७. संबंधित कर्मचारी (आयुक्‍त (शिक्षण) यांचे कार्यालयामार्फत) 


प्रत माहितीसाठी अग्रेषित, 


१) मा. मंत्री (शा.शि.व क्री.) यांचे विशहोष कार्य अधिकारी 
२) अपर मुख्य सचिव सचिव (शा.शि. व क्री. विभाग) यांचे स्वीय सहायक 
३) निवडनस्ती. 


पृष्ठ २ पैकी २ 


